केंद्रीय वेठबिगार पुनर्वसन योजना, २०१६ मधील 
तरतुदीनुसार, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मुक्ति 
प्रमाणपत्र दिलेल्या १५ वेठबिगार कामगारांना 
तात्काळ आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी निधी मंजूर 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.८९ (एलबी-२)/र-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ जुले, २०२१ 
वाचा :- 
१) जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.सी/कार्या-संगायो-१/ 
वेठबिगारीबाबत/२१, दि.३०.०३.२०२१ 
२) जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.सी/कार्या-संगायो-१/ वेठबिगार 
कामगार/मदत/२०, दि.२९.०४.२०२१ 
3) जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.सी/कार्या-१(संगायो)/ वेठबिगारी 
अनुदान/२०२१, दि.०३.०६.२०२१ 


प्रस्तावना - 


केंद्रीय वेठबिगार पुनर्वसन योजना, २०१६ मधील तरतुदीनुसार उपविभागीय अधिकारी तथा 
उपविभागीय दंडाधिकारी, पूर्व उपनगर, मुंबई उपनगर जिल्हा यांनी दि.०७.०९.२०१९ रोजी १५ वेठबिगार 
कामगारांना मुक्ति प्रमाणपत्र दिले आहे. केंद्रीय वेठबिगार पुनर्वसन योजना, २०१६ मधील तरतुदीन्वये, सदर 
१५ मुक्‍त वेठबिगार कामगारांना प्रत्येकी रुपये २०,०००/- तात्काळ आर्थिक सहाय्य देय असल्याने, त्यासाठी 
जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांनी संदर्भाधीन क्र.३ येथील पत्रान्वये शासनाकडे एकूण रुपये ३.०० 
लक्ष निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली आहे. त्यानुषंगाने निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय - 


केंद्रीय वेठबिगार पुनर्वसन योजना, २०१६ मधील तरतुदीनुसार उपविभागीय अधिकारी तथा 
उपविभागीय दंडाधिकारी, पूर्व उपनगर, मुंबई उपनगर जिल्हा यांनी दि.०७.०९.२०१९ रोजी १५ वेठबिगार 
कामगारांना मुक्ति प्रमाणपत्र दिले आहे. केंद्रीय वेठबिगार पुनर्वसन योजना, २०१६ मधील तरतुदीन्वये, सदर 
१५ मुक्‍त वेठबिगार कामगारांना प्रत्येकी रुपये २०,०००/- तात्काळ आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी एकूण रुपये 
३,००,०००/- इतक्या रकमेस शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.सी-५, २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, 
१०४-वृध्द, विकलांग, निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण (००)(०४) मुक्‍त वेठबिगारांसाठी पुनर्वसन योजना (कार्यक्रम) 
(२२३५ ३४०८) ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठी 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या तरतुदीमधील भागविण्यात यावा. सदरचा निधी विभागीय आयुक्‍त, कोकण 
यांना BEAMS प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.८९ (एलबी-२)/र-८ 


३. विभागीय आयुक्त, कोकण यांनी या आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर 
यांना अर्थसंकल्प वितरणप्रणाली BEAMS द्वारे तात्काळ वितरित करावा. 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.१३३/१४७५, दि.१७.०६.२०२१ व वित्त 
विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.२३३/व्यय-१०, दि.१८.६.२०२१ नुसार निधी वितरणास दिलेल्या सहमतीस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/५///.॥18॥8॥/95॥॥.9०५.॥१या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१३१४२७०६२६१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Dayanand Shank 


pp 
Daya nan d rash REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

20=831ad 18b348f1d88937e4f1 13316b4ad736a2c6a66b96 


५ h a n ka fa p pa M u nj a | e Feasts 16404a710d52, cn=Dayanand Shankarappa Munjale 


Date: 2021.07.14 15:37:53 +05'30" 


(दयानंद शां. मुंजाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, 

२. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१, नागपूर-२ (२ प्रतीत) 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, पूर्व उपनगर, मुंबई उपनगर जिल्हा 
८. वित्त विभाग,कार्यासन व्यय-१०, अर्थसंकल्प-६, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

९. नियोजन विभाग,कार्यासन १४७५, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१०. महसूल व वन विभाग, कक्ष अधिकारी ब-१, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

११. महसूल व वन विभाग,पी.ए.सी.कार्यासन , मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१२. निवडनस्ती र-८,कार्यासन,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


क्स 


पृष्ठ २ पैकी २ 


